सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास 
योजना (नागरी) अंतर्गत AHP (SC Component) 
घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र हिऱ्यापोटी उपलब्ध 
करुन दिलेल्या पहिल्या हप्त्याचा निधी सन २०१८-१९ मध्ये 
वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: 09 ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना - 

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत राज्यातील विविध 
प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करुन 
देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण म्हाडास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे - २०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) 
सुरु केली आहे. सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत असून राज्यातील विविध प्रकल्पांकरिता केंद्र 
शासनाने सन २०१७-१८ करिता निधी उपलब्ध करुन दिलेला होता. सदरचा निधी सन २०१८-१९ मध्ये 
वितरीत करुन खर्च करण्याकरिता केंद्र शासनाने पुनर्जिवित (Revalidate) करुन दिलेला आहे. सदरचा 
निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने देखील सशर्त मान्यता दिलेली आहे. 

यास्तव, केंद्र शासनाने मान्यता दिल्यानुसार AHP (SC Component) घटकांतर्गतच्या सोबतच्या 
विवरणपत्रातील ६ प्रकल्पातील एकूण ६३९२ घरकुलांच्या प्रकल्पास रुपये ६,५३,२०,९४०/- (रु.सहा कोटी 
त्रेपन्न लक्ष वीस हजार नऊशे चाळीस फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण, 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

तेव्हा सदर प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेला टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल 
शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 

या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्र.क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, सर्वसाधारण, 
१०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) सर्वांसाठी गृहनिर्माण 
अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदान (प्र.मा.आ.यो.) केंद्र हिस्सा ((०%) (२२१६ २९९६) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ 
च्या परिच्छेद १८ मध्ये सूचनांनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाला असल्याचे कार्यासन अर्थोपाय 
यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०७५/अर्थोपाय, दिनांक ११.४.२०१८ अन्वये कळविले आहे. 

सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने 
आणि अधिदान व लेखा कार्यालय , मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी राज्याच्या ज्या 
प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करणे आव्यक आहे. 

सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्र.६ व १८ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच 
वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ आणि क्र.अर्थसं-२०१७/ 
प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे व शर्तीचे पालन करुन त्याचप्रमाणे 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७६/व्यय-३, दिनांक २१.६.२०१८ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २० एप्रिल,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.७ ते १८ 
मधील अटींची व परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सूचीतील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०११८१८३६५२०९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व Digitally signed by Ranjeet Annasaheb Patil 

Ra nj ee t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Housing Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

A h 2.5.4.20=bf330a8fd32cb0303cd333566a693f1c1b 

nn a ५ वे 1 e 6e21697a18d4ebe592b7edd76c8C25, 
‘ialNumber=87806c7 1f378b24b758ee04ca6ca 
७ 7e3902af4750ed37382a14676de1 60fa8bf5, 

Pp a t | | n=Ranjeet Annasaheb Patil 

Date: 2018.08.01 18:23:19 +05'30' 


(रणजीत आ.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


नली 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


AD 


AN 


Cc 
ae 


an 


S ०८ 
~~ YS TF > -> rl 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 
) 
) 


१२) उप सचिव, वित्त विभाग (कार्या-अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३)सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि शाहरी गरीबी Suara मंत्रालय, निर्माण भवन, ५ वा 
मजला,नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने). 

१४ सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कक्ष अधिकारी-अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६) निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure referred to Sanction No.N-I-11012/14/2017-HFA-4 (EFS-9032037) dated 30.3.2018. 


06 AHP Project of Maharashtra considered in 28 th CSMC Meeting 


$. | City No.of | Central 40% 1* Total City Total SC Total ST %SC %ST | To be To be To be 
0. Eligible} Assistance | Installment] populatiol population | population | population | popul | Released | Releasedin | Released 
EWS (In lakhs) Central ation | inSC ST in General 
Units share (In Comonent | Comonent Compone 
lakhs) (Rs in (Rs in nt (Rs in 
Lakhs) Lakhs) Lakhs) 
1 Pimpri 1442 2,163.00 865.20 | 1727692 | 273810 36335 15.84831 2.11 | 137.1196 18.2961 709.7843 
chinchwad 
2 Pimpri 1288 1,932.00 772.80 | 1727692 | 273810 36535 15.84831 2.11 | 122.4757 16.3422 633.9821 
chinchwad 
3 Pimpri 934 1,401.00 560.40 | 1727692 | 273810 36535 15.85 2.11 88.8139 11.8506 459.7354 
chinchwad 
4 Nagpur 2374 3,561.00 1424.40 | 2405665 | 475425 185281 19.76 7.70 | 281.5003 109.7053 1033.1944 
(Tarodi) 
Nandurbar 176 264 105.60 111037 8281 13657 7.46 12.30 7.8755 12.9883 84.7362 
Nashik 178 267 106.80 | 1486053 | 214620 107456 14.44 7.23 15.4244 7.7227 83.6530 
(Kamahwade) 
Total 6392 9588 3835.2 653.2094 176.9052 । 3005.0854 


WV/aTEATR/PMAY fund release4¢. 


